खरीप पणन हंगाम २०१८-२०१९ मध्ये खरेदी 
केलेल्या ज्वारी व मक्‍याचे लक्ष्य निर्धारीत 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वाटप 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०१८/प्र.क्र.११९/नापु-२२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 


केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७/३/२०१६-पीवाय-|॥॥, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०१६. 

भारतीय अन्न महामंडळ, मुंबई यांच्या & S/coursegrains Corrsp/2049-9¢/Ro (Mah), दि.३.०८.२०१७. 
शासन निर्णय अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. क्रमांकः खरेदी -१०१८/प्र.क्र.१८५/नापु-२९, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८. 
शासन निर्णय अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि. क्रमांकः अधापु -१०१८/प्र.क्र.११९/नापु-२२, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामध्ये ज्या ठिकाणी “ माहे नोव्हेंबर, २०१८ पासून ” असे नमूद करण्यात आले 
आहे, त्याऐवजी “ माहे जानेवारी, २०१९ ” पासून असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२१७११३७०४६००६ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Hemant Raghunath ५ 


el 
‘ode=400032, st=I ht 
2.5.4.20=9d625ae1 56021 3345690ad8034be0a2c6937e181F 
Wa | a r 74a8b36405029a161ebf, cn=H Raghi dik: 
Date: 2018.12.17 11:45:22 +05'30' 


(हेमंत वाडीकर) 
कार्यासन अधिकारी 


०८ “७ AD -5 


प्रति, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा) (नाशिक/पुणे/अमरावती/औरंगाबाद/नागपूर) 
२. जिल्हा पुरवठा अधिकारी (नाशिक/धुळे/नंदूरबार/अहमदनगर/जळगाव/पुणे/ सातारा/ सांगली/ सोलापूर/ 
औरंगाबाद/ बीड/उस्मानाबाद/अमरावती/ अकोला/बुलढाणा/ यवतमाळ/नागपूर) 
३. महाव्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, एफएसडी कॉम्पलेक्स, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पू), 
मुंबई- ४०० ०६६, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अधापु-२०१८/प्र.क्र.११९/नापु-२२ 


४. महाप्रबंधक, अदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
५. महाव्यवस्थापक, मार्केटिंग फेडरेशन, HAR हाऊस, नरसी नाथा स्ट्रीट, मुंबई - Yoo ००९. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
४. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
५. कार्यासन अधिकारी(नापु-२९), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. संग्रहार्थ,नापु-२२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


